आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
जिल्हा वार्षिक आदिवासी 
उपयोजना सन २०२१-२२ करीता 
बांधील बाबींसाठी निधी वितरण. 
(मागणी क्र.टी-९, ०१-वेतन) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र. ०३/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- ३० सप्टेंबर,२०२१ 


वाचा - 


१) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८ /अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१. 

२) शासन निर्णय, आ.वि.वि., क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०३/ का-६, दि.७.०४.२०२१, दि.२८.०४.२०२१, 
दि.१७.०५.२०२१, दि.२७.०५.२०२१, दि.१५.०६.२०२१, दि.५.०७.२०२१, दि.१०.०८.२०२१ व 
दि.१.०९.२०२१. 

प्रस्तावना- 


आर्थिक वर्ष सन २०२१-२२ करीता वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये 
खर्चाचे प्राधान्यक्रम ठरवून वित्तिय उपाययोजना करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात 
आलेल्या आहेत. यास अनुसरून वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण 
(BEAMS) वितरण प्रणालीवर वेळोवेळी उपलब्ध करून दिल्यानुसार संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन 
निर्णयांन्वये जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजनेंतर्गत वेतन या बाबीकरीता ५०% मर्यादेतील निधी संबंधित 
नियंत्रक अधिकारी यांना निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. 


आता वित्त विभागाने माहे सप्टेंबर २०२१ अखेर जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
अर्थसंकल्पीय तरतुदी पैकी ०१-वेतन या बाबीकरीता ६०% मर्यादेतील तरतुद अर्थसंकल्पीय निधी वितरण 
प्रणालीवर (BEAMS) उपलब्ध करुन दिलेली आहे. त्यानुषंगाने या मर्यादेत वितरणासाठी उपलब्ध 
तरतुदीपैकी यापुर्वी वितरीत तरतुद विचारात घेता उर्वरीत १०% तरतूद वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्रमांक टी-९ खाली सोबतच्या विवरण 
पत्रातील जिल्ह्याकरीता वेतन या बाबीसाठी अर्थसंकल्पित तरतूदींपैकी यापुर्वी वितरीत तरतुद विचारात 
घेता स्तंभ-५ मध्ये नमुद १०% अर्थसंकल्पीय तरतुद संबंधित नियंत्रक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी यांना 
वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर वितरीत 


निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पद्धतीने काटकसरीच्या उपाय योजना करुन खर्च 
करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०३/कार्यासन.६ 


3. विभाग प्रमुख/ नियंत्रक अधिकारी यांनी स्तंभ क्र.५ मध्ये दर्शविलेल्या तरतुदी त्यांच्या 
अधिपत्याखाळीळ आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना तात्काळ वितरित कराव्यात. तसेच सदर शासन 
निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 
नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन 
दि.२४.०६.२०२१ च्या शासन निर्णयातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


४. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचना विचारात घेऊन 
जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजनेंतर्गत निधीच्या विनियोगाचे नियोजन करावे. 
ष्‌. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.२४.०६.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 


प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात व वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर 
(BEAMS) उपलब्ध करून दिलेल्या मर्यादेत निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९२८१५२३२६९६२४ असा आहे. हा SAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ravindra Digambarro 
Aute 


Ravindra eae 
Digambarro कमी 


2.5.4.20=f05a6913f9dee1f453c9a1c5a89d8c 


4897737 ba8e4ac0edf3f2c6e69e25f4 108, 


Aute Daye: 2021.09.30 173530 +0530 
(रविंद्र दि.औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. अपर मुख्य सचिव,नियोजन/ वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

५. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

६. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

७. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 

८. सर्व जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन विकास समिती. 

९. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

१०. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१२. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

१४. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०३ /कार्यासन.६ 


शासन निर्णय आ.वि.वि. क्र.बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र.०३ / कार्यासन-६ दि.३० सप्टेंबर, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


अ. | जिल्हा व लेखाशिर्ष बाब/ । सन२०२१-२२ | या शासन नियंत्रक अधिकारी 
क्र. उद्दिष्ट | अर्थसंकल्पित | निर्णया 
तरतूद अन्वये 
निधी 
वितरण 
a | २ ३ 1 ok षु & 
(रू. हजारात) 
मागणी क्रमांक टी-९ (महसुली) 
२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण,यावरील महसुली खर्च 
०२- अनुसूचित जमातीचे कल्याण 
७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना 
(३१जिल्हा योजना 
१ | (३१) (03) जिल्हा ठाणे (२२२५ ई०७१) ०१-वेतन १६२०० | १६२०.०० | जिल्हाधिकारी, ठाणे 
2 | (39) (१२ जिल्हा नाशिक (2224 ई१६९) ०१-वेतन ५३९०० | ५३९०.०० | जिल्हाधिकारी, नाशिक 
3 | (३१) (१३) जिल्हा धुळे (२२२५ ई१७८) ०१-वेतन ८६९१ | ८६९.१० | जिल्हाधिकारी, धुळे 
४ । (३१) (१४ जिल्हा जळगाव (2224 ई१८७) ०१-वेतन ६३५० | ६३५.०० | जिल्हाधिकारी, जळगाव 
५ | (३१) (94) जिल्हा अहमदनगर (2224 ई१९६) | ०१-वेतन ५२०० | ५२०.०० | जिल्हाधिकारी,अहमदनगर 
६ । (३१) (१६) जिल्हा नंदुरबार (२२२५ ई२०२) ०१-वेतन १२४०० | १२४०.०० | जिल्हाधिकारी, नंदुरबार 
७ । (३१) (२० जिल्हा नांदेड (२२२५ ई२४९) ०१-वेतन ६००० | ६००.०० | जिल्हाधिकारी, नांदेड 
८ | (३१) (२४ जिल्हा हिंगोली (2224 $224) ०१-वेतन ४८०० | ४८०.०० | जिल्हाधिकारी, हिंगोली 
९ | (३१) (२५ जिल्हा नागपूर (२२२५ ई२९४) ०१-वेतन ५००० ५००.०० | जिल्हाधिकारी, नागपूर 
१० | (३१) (२७ जिल्हा भंडारा (२२२५ ई३११) ०१-वेतन ५४०० । ५४०.०० | जिल्हाधिकारी,भंडारा 
११ | (३१) (२८) जिल्हा चंद्रपूर (२२२५ ई३२९) ०१-वेतन २७०५० | २७०५.०० | जिल्हाधिकारी,चंद्रपूर 
१२ | (39) (२९) जिल्हा गडचिरोली (2224 ई३३८) | ०१-वेतन २९००० | २९००.०० | जिल्हाधिकारी,गडचिरोली 
१३ | (39) (३० जिल्हा गोदिया (२२२५ ई३४७) ०१-वेतन ९००० | ९००.०० | जिल्हाधिकारी, गोंदिया 
१४ । (३१) (39) जिल्हा अमरावती (2224 ई३५६) ०१-वेतन ९८१२ | ९८१.२० | जिल्हाधिकारी, अमरावती 
१५ । (३१) (३३) जिल्हा यवतमाळ (२२२५ ई३७४) ०१-वेतन १९१३० | १९१३.०० | जिल्हाधिकारी, यवतमाळ 
१६ । (३१) (३६) जिल्हा पालघर (२२२५ ई४०९) ०१-वेतन २६८१० | २६८१.०० | जिल्हाधिकारी, पालघर 
एकुण महसुली योजना (वेतन) २४४७४३.०० | २४४७४.३० 
Ravindra Mie ieee 
Digambarro ५५५ 
Aute 000000 


Date: 2021.09.30 17:35:49 +05'30' 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


